सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या 
आस्थापनेवरील “कक्ष अधिकारी” 
संवर्गातील १ पद “सहायक संचालक” या 
पदात रुपांतरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आढावा ३५२३/प्र.क्र.६१/१९-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जुले, २०२३. 


वाचा : १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : आढावा-१६१६/प्र.क्र.२१३/१९-अ, 
दिनांक १७ जानेवारी,२०२३. 


प्रस्तावना : 

निवडणूकांच्या व्यवस्थापनांमध्ये प्रसार माध्यम हे महत्वाचे सहयोगी असल्याने त्या अनुषंगाने मुख्य 
निवडणूक अधिकारी कार्यालय स्तरावर मिडीया सेल (Media Cell) स्थापन करण्याबाबत भारत निवडणूक 
आयोगाने दिनांक २३ जून,२०२१ व १२ जून,२०२३ च्या पत्रान्वये राज्य शासनास सूचित केले आहे. 
“लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४” च्या पार्श्वभूमीवर व मतदार याद्यांच्या संक्षिप्त 
पुनर्रिक्षणाचे काम सुरु असल्याने, निवडणूक कार्यालयामध्ये “मिडीया सेल” स्थापन करावयाचा आहे. 
त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत असलेल्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील “सहायक 
संचालक” दर्जाचा अधिकारी पूर्णवेळ या कामासाठी आवश्‍यक असल्याने, निवडणूक कार्यालयाकरीता 
मंजूर असलेल्या कक्ष अधिकारी संवर्गातील रिक्‍त पदांपैकी एक पद “सहायक संचालक” या पदात दिनांक 
३१ डिसेंबर,२०२४ पर्यंत रुपांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : आढावा-१६१६/प्र.क्र.२१३/१९-अ, दिनांक १७ 
जानेवारी,२०२३ अन्वये सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील ७५३ पदांचा 
सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. सदर आकृतीबंधात निवडणूक कक्षासाठी विविध 
संवर्गातील पदे निश्चित करुन देण्यात आली आहेत. त्यात सहायक संचालक हे पद अस्तित्वात नाही. तसेच 
कक्ष अधिकारी संवर्गात १४ पदे मंजूर असून, त्यापैकी ५ पदे कार्यरत असून ९ पदे रिक्‍त आहेत. 
२. “लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४” च्या कामकाजासाठी सामान्य प्रशासन 
विभागातील निवडणूक कार्यालयास आकृतीबंधात मंजूर असलेल्या कक्ष अधिकारी संवर्गातील १ पद 
[वेतनस्तर (१) एस-१७ : रु.४७६००-१५११०० (२) एस-२०: रु.५६१००-१७७५०० (४ वर्षाच्या अखंड 
सेवेनंतर)] “सहायक संचालक” (वेतनस्तर एस-१७:रु.४७६००-१५११००) या पदात रुपांतरीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रुपांतरीत केलेले हे पद दिनांक ३१ डिसेंबर,२०२४ पर्यंतच 
अस्तित्वात राहील. त्यानंतर ते पद आपोआप मूळ पदात म्हणजेच “कक्ष अधिकारी” पदात रुपांतरीत होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा ३५२३/प्र.क्र.६१/१९-अ 


३. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनोपचारिक संदर्भ क्रमांक २४८/२०२३/सेवा-९, दिनांक of 
जुले,२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२३०७३११५२२०२८००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Di g ital ly si gne d by KIRAN 


प्रत, 
१ 


SMS ०८ wW WY 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
¢) 
) 


me) 


१०) 
११) 
१२) 


KASHINATH SHINDE 
Date: 2023.08.01 18:08:51 
+05'30' 
(कि.का.गिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागरे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (२६-रोख शाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (कार्यासन सेवा-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (कार्यासन ३३ निवडणूक शाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी (कार्यासन १९ आस्थापना शाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती कार्यासन १९-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


